सहनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अया 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदळलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१४१/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१),४(२),४(३),४(४),४(५) व ६ मधील तरतूदीनुसार सहकार 
विभागातील खाली नमूद केलेल्या सहनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या 
नांवासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदल्या करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व ठिकाण नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 


श्री. एस.एस.क्षिरसागर,सहनिबंधक, सहकारी 
संस्था, तथा प्रकल्प संचालक, 
ए.आय.डी.आय.पी., पुणे 


णं विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 


(प्रशासन) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 


श्रीमती निलीमा गायकवाड, प्रादेशिक 


| य सहनिबंधक, सहकारी संस्था, तथा प्रकल्प 
सहसंचालक (साखर), औरंगाबाद 


संचालक, ए.आय.डी.आय.पी., पुणे 


2. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

३. विनंतीनुसार बदली करण्यात येत असल्याने प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२७११०५२४२९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M eee Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
: ९२ = hi htt Ce i 
anjiri io oe 
G h b h h 2. 54 .20=91b4708db2a52d675f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d42 
anesnonusnan टार तती 

J h e INumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03. 

f6e239ba66cc1 cf9a6cf2f52, bhi hi 

Os 1 I Date: 2018.09.27 11:10:45 +05'30' 
(मं.ग.जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१४१/५-स 


पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे,औरंगाबाद 

सर्व संबधित अधिकारी 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सहकार) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (पणन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


